कारंजा जि.वाशिम येथील कारंजा वन पर्यटन केंद्राचे 
“cayenne डहाके निसर्ग पर्यटन केंद्र, 
कारंजा” असे नामकरण करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग, 
शासन निर्णय क्र.संकीर्ण-२०२१/प्र.क्र.१३१/फ-९ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक :- १८ ऑगस्ट, २०२१ 
वाचा :- 


१. व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र निसर्ग पर्यटन विकास मंडळ, नागपूर यांचे पत्र क्र.कक्ष-१/ 
आस्था/मनिपविमं/२३८/२०२१-२२, दिनांक १६.०८.२०२१ 


प्रस्तावना :- 


कारंजा शहराच्या मध्यवर्ती भागात ९३ हे. क्षेत्रारील वनजमिनीवर “कारंजा वनपर्यटन केंद्र,” 
विस्तारलेले आहे. माजी आमदार स्व. SH} UHRA डहाके (कारंजा-मानोरा मतदारसंघ) यांनी कारंजा 
वन पर्यटन केंद्र विकसीत करण्यास दिलेले महत्वपूर्ण योगदान व स्थानिकांची मागणी विचारात घेऊन 
कारंजा वन पर्यटन केंद्रास “स्व.प्रकाहदादा डहाके वन पर्यटन केंद्र, कारंजा” असे नाव देण्याचा प्रस्ताव 
शासनाच्या विचाराधिन होता. 
शासन निर्णय :- 

उपरोक्त प्रस्तावाच्या अनुषंगाने कारंजा जि.वाशिम येथील कारंजा वन पर्यटन केंद्राचे 
“स्व.प्रकाशदादा डहाके निसर्ग पर्यटन केंद्र, कारंजा” असे नामकरण करण्यास एक विशेष बाब म्हणून 
शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 


व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र निसर्ग पर्यटन विकास मंडळ, नागपूर यांनी उपरोक्त 
नामकरणाच्या अनुषंगाने आवश्‍यक ती कार्यवाही तातडीने करावी. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०८१८१५११२६७९१९ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
GAJENDRA PRAKASH कयात rns 


DEPARTMENT, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=08895 1d0088e627aa56c9ab088add1677b8ac27d637c5cdf80b7 
N A RWA N E 30f756dce9e8, cn=GAJENDRA PRAKASH NARWANE 
Date: 2021 08.18 14:19:19 +05'30' 
(13s नरवणे) 
महसूल व वन विभाग 
प्रत: 
डा 


१. मा.राज्यपालांचे सचिव 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२१/प्र.क्र.१३१/फ-९ 


२. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

३. मा.उपमुख्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

४. मा.मंत्री/राज्यमंत्री सर्व यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

५. अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, सर्व मंत्रालयीन विभाग 

६. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वनबल प्रमुख), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 

७. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प,नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 
८. जिल्हाधिकारी, वाशिम 

९. व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र निसर्ग पर्यटन विकास मंडळ, नागपूर 
१०. महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचाळनालय, मंत्रालय, मुंबई. 
११. मुख्य वनसंरक्षक (प्रा, यवतमाळ 

१२. उपवनसंरक्षक (प्रा), वाशिम वन विभाग, वाशिम 

१३. कार्यासन फ-९, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२.(निवडनस्ती) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


